पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यात मौजे लोणी 
काळभोर येथे अपर तहसील कार्यालय स्थापन 
करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राफेब-२०२१//॥२ ० ६/प्र.क्र.२३/म-१० 
पहिला मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
तारीख: २ नोव्हेंबर,२०२३ 


वाचा :- 
विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.मह-३/प्रशा/कावि/१२८/२०२२, 
दि.२५.०२.२०२२ 


प्रस्तावना:- 

पुणे जिल्ह्यातील हवेली या तालुक्‍याचा भौगोलिकदृष्ट्या विस्तार मोठा आहे. सदर तालुक्याचे 
वाढते शहरीकरण व वाढत्या प्रशासकीय कामकाजामुळे प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने पुणे जिल्ह्यातील 
हवेली तालुक्यातील मौजे लोणी काळभोर येथे स्वतंत्र अपर तहसील कार्यालय स्थापन करुन 
त्याकरीता आवश्‍यक पदांची निर्मिती करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्‍यात मौजे लोणी काळभोर येथे अपर तहसील कार्यालय स्थापन 
करणे व त्याअनुषंगाने पुढील प्रमाणे पद मंजुरीस व अन्य अनुषंगिक adhe या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
१. पुणे जिल्ह्यातील हवेली तहसील कार्यालय बळकट करण्याच्या दृष्टीने अपर तहसीलदार 
लोणी काळभोर यांच्या नवीन कार्यालयासाठी खालील २ पदे नियमित वेतनश्रेणीवर मंजुर करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे, तसेच सदर पदे ही सध्याच्या त्या-त्या संवर्गाचा एक भाग राहतील. 


अ.क्र पदाचे नाव वेतनश्रेणी (रु.) मंजुर पदाची संख्या | एकुण 
१ अपर तहसीलदार । 5-१९-५५,१००-१,७५,१००/- १ | a 
2 महसूल सहायक S-0§-98 ,800-§3,200/- z= 
(लिपिक -टंकलेखक) 
एकुण Q २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राफेब-२०२१/५॥२ ०६/प्र.क्र.२३/म-१० 


२. पुणे जिल्ह्यातील तहसीलदार कार्यालय, हवेली तसेच अपर तहसीलदार कार्यालय, लोणी 
काळभोर यांच्या कार्यक्षेत्रात खालीलप्रमाणे महसुली मंडळ व गावे राहतील:- 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव महसूल मंडळे महसुली गावे 


१ तहसीलदार, हवेली ५ a 
(खडकवासला, कोथरुड, हडपसर, 
खेड-शिवापूर, कळस) 


२ अपर तहसीलदार, लोणी 


3 ४४ 
काळभोर (वाघोली, उरळीकांचन, थेऊर) 


३. पुणे जिल्ह्यातील तहसीलदार, हवेली तसेच अपर तहसीलदार, लोणी काळभोर यांच्या 
कार्यक्षेत्रातील महसूल मंडळांतर्गत तलाठी साझे व त्यामध्ये अंतर्भूत होणा-या गावांची यादी प्रसिध्द 
करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हाधिकारी,पुणे यांचे स्तरावर करण्यात यावी. 


४. अपर तहसीलदार, लोणी काळभोर,ता.हवेली,जि.पुणे यांचे प्रतिवेदन अधिकारी म्हणून संबंधित 
उपविभागीय अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी,पुणे हे काम पाहतील. 


५. अपर तहसीलदार, लोणी काळभोर,ता.हवेळी,जि.पुणे यांना या शासन निर्णयान्वये कार्यालय 
प्रमुख तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम १३ च्या पोट-कलम (३) नुसार, तहसीलदार, 
हवेली यांना प्रदान करण्यात आलेल्या हकती अपर तहसीलदार, लोणी काळभोर यांना त्यांना नेमून 
दिलेल्या कार्यक्षेत्रापुरत्या प्रदान करण्याबाबत स्वतंत्रपणे अधिसूचना निर्गमित करण्यात येईल. 


७. पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील ळोणी काळभोर येथे अपर तहसीलदार कार्यालय स्थापन 
करण्याकरीता येणारा खर्च “ मागणी क्र.सी-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, ०९३ (०१) जिल्हा आस्थापना, 
(०१) सर्वसाधारण आस्थापना (09) आयुक्त,पुणे संगणक सांकेतांक (०२५३ ००६४)” या लेखाशीर्षाखाली 
दर्शविण्यात यावा व तो सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. मंजूर 
तरतूद अपुरी पडत असल्यास आठमाही अंदाजपत्रक सादर करताना वाढीव तरतूदीची मागणी करावी 
व ते शक्य नसल्यास पूरक मागणीचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 


८. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व नवीन पदनिर्मिती, पदांचे पुनरुज्जीवन व 
पदांचे आढावे इत्यादी प्रस्तावांची सखोल तपासणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय सचिव 
समितीने दि.१३ जुले, २०२३ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राफेब-२०२१/५॥२ ०६/प्र.क्र.२३/म-१० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०२१४५५१६७६१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANTOSH VITHOBA GAWDE 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 


DI 
AND FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8e1 1 1cd4ca87dbe700ee92d0e1b3fd993c8b0952a3 


68e400ed2af72cb5dd990c, postalCod 


st=Maharasht 
CA6A91 ASEFCF2DDE6274B385D86F 23914275 


A \ A \ be 
V | ग H O B G W D E B4E2B1125F6E74E6A1FAC7106C22, ‘SANTOSH VITHOBA 


Wi 
Date: 2023.11.02 14:56:03 +05'30' 


(संतोष वि.गावडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अपर मुख्य सचिव (Cae), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अपर मुख्य सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 

१४.जिल्हाधिकारी, पुणे. 

१५.उपविभागीय अधिकारी, हवेली, जिल्हा पुणे. 

१६.तहसीळलदार, हवेली, जिल्हा पुणे. 

१७.अपर तहसीलदार, लोणी काळभोर, ता.हवेली,जि. पुणे. 

१८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२०. कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग (कार्यासन ई-३/ ई-८/ ई-९/ ई-१०/ ब-१). 
२१. वित्त विभाग ( का. विसू-१/ अर्थसंकल्प -६/ व्यय-९/ आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 
२२. महसूल व वन विभागातील सर्व कार्यासने. 

२३. निवड नस्ती-कार्यासन म-१०. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


